RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


11111 


AL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


- 


वर्ष ८ , अंक ४३ ] 


गुरुवार , मार्च ३१ , २०२२ / चैत्र १० , 

, 

शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २ किंमतः रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ९ ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च , २०२२ 


शुद्धिपत्रक 


महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम , 


- 


7 


क्रमांक खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .२५१ ( एल.बी. ४६ ) -यु / रस्ते - ८. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा 
५५ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) यांद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा , आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासनाने , शासन अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र . २५१ ( एल.बी .४६ ) -यु / रस्ते -८ , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर , २०२१ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) द्वारे , सार्वजनिक 
प्रयोजन असलेल्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग [ राज्य महामार्ग ( विशेष ) क्र .२ ] ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त महामार्ग " असा करण्यात आला आहे ) याचे बांधकाम , देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे 
यांसाठी , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली जमीन संपादनाचे घोषणापत्र प्रसिद्ध केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगरे , अहमदनगर यांनी मौजे जेऊर कुंभारी , तालुका कोपरगांव , जिल्हा 
अहमदनगर येथील जमिनीबाबत उक्त अधिसूचनेबाबत शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे ; 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) याच्या कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) व पोट - कलम ( ३ ) 
आणि कलम १७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा , आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या रकाना ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गावांच्या बाबतीत , 


- 


( १ ) 


भाग चार - ब - ९७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च ३१ , २०२२ / चैत्र १० , शके १ ९ ४४ 
त्या अनुसूचीच्या रकाना ( ३ ) मध्ये अधिसूचित केलेला भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक या मध्ये दुरुस्ती करून , त्या अनुसूचीच्या रकाना 
( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक हे , उक्त महामार्गाचे बांधकाम , देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे 
यांसाठी संपादित करण्यात येईल असे घोषित करीत आहे . 


अनुसूची 


संपादित करावयासाठी उद्देशित असलेल्या जमिनीचे वर्णन 


तालुका : कोपरगांव 


जिल्हाः अहमदनगर 


अ.क्र . 


अधिसूचित गाव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टर आर ) | सुधारित दुरुस्ती भूमापन क्रमांक / गट 

क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


जेऊर कुंभारी 


१८८/१ पैकी 


०.२४०० 


११८/१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रशांत द . नवघरे , 
शासनाचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


